मुंग्या आणि पेन 


इद्रिस शाह 


* 


मुंग्या आणि पेन 


इद्रिस शाह 


एकदा एक मुंगी एका कागदावर चालू लागली . 


तिने कागदावर काळ्या 
रेघोट्या ओढणारं पेन 
पाहिलं . 


PARA 


W 


wwe 


MAHIMAMANA 


M 


MAMAN 


RAM 


MANIMAL 


" काय कमाल वस्तू आहे! किती मुक्तपणे जगतेय!” मुंगी आश्चर्याने म्हणाली. 


"किती चपळाईने आणि उत्साहाने फिरतेय ही , कागदाच्या सुंदर 
पृष्ठावर ! तिची ही उर्जा साऱ्या जगातल्या मुंग्यांच्या एकूण 
श्रमाएवढीच भरेल . 


( 


A > ) ) ) 


a 


ल 


आणि तिने ओढलेल्या या 
रेघोट्या.... 


....अगदी मुंग्यांच्या रांगेसारख्या दिसतात. 
लाखो, कोट्यवधी मुंग्या एकामागोमाग 
पळतायत , असं वाटतं .” 


ती मुंगी खूप उतावीळ झाली आणि आपला 
अनुभव इतर मुंग्यांना सांगण्यासाठी पळू 
लागली . 


वाटेत जी पहिली मुंगी भेटली, 
तिला तिने ही गोष्ट सांगितली . 


दुसऱ्या मुंगीलादेखील पेनने ओढलेल्या रेघोट्या पाहून 
स्फुरण चढलं . पहिल्या मुंगीने तीक्ष्ण निरीक्षण करून 
या गोष्टीचा शोध लावला , म्हणून तिने पहिल्या 
मुंगीचं अभिनंदन केलं . 


या गोष्टीकडे तुम्ही माझं लक्ष वेधून घेतलं , म्हणून मग मी त्या 
रेघोट्या ओढणाऱ्या वस्तूचं निरीक्षण केलं . 

आणि मी एका मुंगीच्या सखोल वैज्ञानिक 
चिकित्सेच्या आधारे निष्कर्ष काढलाय की 
ही वस्तू एकटं काम करत नाहीये. 


USA 


) 


पण तिसरी मुंगी मात्र या गोष्टीने 
प्रभावित झाली नाही . ती म्हणाली: 
" मला वाटतं , तुम्ही भावनेच्या 
भरात वाहून जात आहात . थोडं डोकं 
वापरा. एका मुंगीच्या दृष्टिकोनातून 
या गोष्टीची वैज्ञानिक चिकित्सा 
करा . 


तुमच्या लक्षात नाही आलं का ? ही 
वस्तू आसपासच्या इतर गोष्टींशी 
जोडलेली आहे . 


माझ्या वैज्ञानिक निष्कर्षानुसार या 
इतर गोष्टीच तिला उर्जा पुरवतायत. 


आणि तिला उर्जा पुरवणारी वस्तूच या 
रेघोट्या ओढायला कारणीभूत आहे." 


अशा त-हेने मुंग्यांच्या समूहाला 
प्रथमच बोटांचा शोध लागला . 


बोटांना समजून घेण्यासाठी ती 
त्यावर चढली आणि मनसोक्त 
फिरू लागली . 


मग काय विचारता, आणखी एका 
मुंगीने या वैज्ञानिक शोधाची 
पडताळणी करून पाहायचं ठरवलं . 


हेच तर काम असतं संशोधक मुंग्यांचं ! 


सगळ्या बोटांची पडताळणी केल्यावर 
ती मुंगी या निष्कर्षावर आली की 
सगळी बोटं मिळून हाताचा पंजा 
बनतो . 


TAGRA 


जी मुंगी तिला प्रथम 
भेटली तिला तिने ही 
गोष्ट सांगितली . 


ती मुंगी आपला हा शोध सर्वांना 
सांगण्यासाठी उतावीळ झाली आणि 
पळू लागली . 


CLAP 


ही नवी मुंगी हाताच्या पंजाचे वर्णन ऐकून 
हरखली. पहिल्या मुंगीने तीक्ष्ण निरीक्षण 
करून या गोष्टीचा शोध लावला, म्हणून तिने 
पहिल्या मुंगीचं अभिनंदन केलं . 


काळ सरत गेला, तसतसं इतर मुंग्याही 
चाचणी, पडताळणी करून आपलं 
आकलन वाढवू लागल्या . 


PO0 


एका मुंगीने शोध लावला 
की पंजा हाताला जोडलेला 
असतो . 


दुसऱ्या मुंगीने शोध लावला की हात धडाला जोडलेला असतो. 


मुंग्यांना हेसुद्धा कळलं की हातांसारखेच 
पायसुद्धा असतात. पण ते रेघोट्या 
ओढण्याचं काम करत नाहीत . 


तिसऱ्या मुंगीने शोधलं की धडाला दोन हात असतात . 


संशोधन पुढे-पुढे सरकू 
लागलं तसतसं लेखन कसं 
करतात , हे मुंग्यांना 
कळत गेलं . 


पण हे सारं संशोधन लेखनाच्या तंत्राबद्दल होतं . पेनने नेमकं काय 
लिहिलं , हे मात्र मुंग्यांना या संशोधनातून समजलं नाही . 


... तर मुंग्या शून्य नजरेने तुमच्याकडे पाहात बसतील . 


त्यामुळे या संशोधनानंतर तुम्ही कुणा मुंगीला एखादा शब्द वाचण्यास 
सांगितला......किंवा मग पेनने ओढलेल्या रेघोट्या काय सांगत आहेत , हे 
विचारलं .... 


. 


son 


. ... आणि म्हणतील कि तुम्हाला 
मंग्यांनी केलेल्या सखोल संशोधनातलं 
काही समजलंच नाही . 


COM 


अत 


